पोलीस विभागाच्या विविध आस्थापनांवरील 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पोळलीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०१८ 


वाचा - 
१) पोळीस महासंचालक, म.रा.,मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/मुदतवाढ १०२१ पदे/पो- 
५अ/०१/२०१३, दि.२२/१२/२०१७ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक - पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु-१, 
दि.०३/१०/२०१७ 
३) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक-पोलीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ, दि.२५/१०/२०१७ 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.०८/०१/२०१८ 


शासन निर्णय- 

पोलीस विभागाच्या, ११ आस्थापनांवरील एकूण १०२१ अस्थायी पदांना, काही अटींच्या अधीन 
राहून, या सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र - १ ते ११ मधील पदांना वित्त विभागाच्या दि.०३/१०/२०१७ 
मधील तरतुदीनुसार गृह विभाग शासन निर्णय दि.२५/१०/२०१७ अन्वये दि.०१/१०/२०१७ ते 
दि.३१/१२/२०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. 
२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये 
खालील तक्त्यात नमूद एकूण १०२१ अस्थायी पदांना दि.०१/०१/२०१८ पासून पुढे मुदतवाढ देण्याचा 
प्रस्ताव सादर केला आहे. 


अ.क्र पोलीस घटकाचे नाव अस्थायी पदे 
१. | संचालक, महाराष्ट्र पोलीस ssa, नाशिक शका ० 
२ प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, खंडाळा, जि.पुणे २३ 
३. प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, जालना १७ 
४ प्राचार्य पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, अकोला २१ 
५. । प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, नागपूर १७ 
६. । प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, नानवीज, दौंड ४७ 
७. । प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, मरोळ, मुंबई ३० 
. । प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर १८५ 
९. | महिला पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, केगाव, सोलापूर GC 
१०. | ०. | पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, बाभळगाव, लातूर १६४ 
११. | आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग ४४९ 
एकूण १०२१ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ 


उपरोक्त तक्त्यात नमूद १०२१ अस्थायी पदांना दि.०१/०१/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१८ या 


कालावधीसाठी, खालील अटींच्या अधीन राहून, मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
अटी :- 


१) 


२ 


— 


8 


— 


उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या 


कारणांसाठी पदे मंजूर केली आहेत त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०८.०१.२०१८ नुसार विहित करण्यात आलेल्या अटी व शातींचे कटाक्षाने पालन 
करण्यात यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा 
पदविषयक सुधारित आकृतिबंध उच्चस्तरीय समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन 


घेण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 


विहित मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या 


पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या 


वेतन व भत्त्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित आस्थापनांची राहील. 

सदर कालावधीमध्ये मंजूर पदाच्या आढाव्यास तसेच सुधारीत आढाव्यास उच्चस्तरीय 
सचिव समितीची मान्यता घेण्याकरिता पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 
योग्य तो प्रस्ताव शासनास सादर करावा. तसे न केल्यास मुदतवाढी अभावी सदर 
अस्थायी पदांच्या वेतनाचा प्रश्न उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी पोलीस 


महासंचालक यांची राहिल याची नोंद घ्यावी. 


३. यावरील खर्च विवरणपत्र १ ते ११ मध्ये नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१७-१८ या 


वित्तीय वर्षांकरिता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा 


शासन निर्ण वित्त विभागाच्या क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दिनांक ०८/०१/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 


प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०१३१११५९५३९६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ४. M. Bhat 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
e e 2.5.4.20=5f0272b97 156a5d281 2bad6725ca46fb267 


1d1da08208cfdd6677facOafd6bf2, cn=V. M. Bhat 
Date: 2018.01.31 12:06:28 +05'30' 


(व्यं.मा.भट) 
उप सचिव, गृह विभाग 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

२. पोलीस महासंचालक,अँटी SLBA ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

३. अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुन्हे), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. आयुक्त,राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 

७. प्राचार्य, पोळीस प्रशिक्षण विद्यालय खंडाळा, जि.पुणे/ जालना/ अकोला/ नागपूर/ 
नानवीज दौंड/ मरोळ, मुंबई/ सोलापूर/ बाभळगाव, जि.लातूर 

८. प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर. 

९. सर्व पोलीस आयुक्‍त. 

१०. सर्व पोलीस अधीक्षक. 

११. सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल 

१२. महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई 

१३. महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई 

१४.महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई 

१५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१६.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१७.निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

१८. वित्त विभाग (व्यय-७)/वित्तीय सुधारणा-१ 

१९. निवडनस्ती (पोळ-५अ) 


पृष्ठ १९ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ 


शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.पोळीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ, दि. ३१/०१/२०१८ सोबतचे 


विवरणपत्र १ :- संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमी,नाशिक 
मुदतवाढीसाठी यापुर्वी अस्थायी पदांना 
ie आवर्यक असणारी पदे | पदे निर्माण केल्याचा शासन शेवटची मुदतवाढ 
क्र. विषय कग वाति 
पदनाम । पदसंख्या | निर्णय क्रमांक व दिनांक | मिळाल्याचा शासन निर्णय 
क्रमांक व दिनांक 
ee २ ३ ec षु & 
पोळीस दलाची | पोलीस दि क्र.पीएनएम/०३९७/सीआर  ।म.शा.गृहविभाग शा.नि. 
7 पुनर्रचना पोळीस | अधीक्षक ४७४/पोल-५ब, क्र.पोलीस-१९१५/ 
दळ मजबूत व दि.१५/०७/२००० प्र.क्र.१२७/ पोल-५अ, 
कार्यक्षम दि.०१/०४/२०१७ 
करणेबाबत 
महाराष्ट्र पोलीस | कनिष्ठ १ क्र.आरसीटी/०३९२/सीआर ।म.शा.गृहविभाग शा.नि. 
२ | अकॅडमी,नाशिक श्रेणी २ ६५२/पोल ५अ, क्र.पोलळीस-१९१५/ 
येथे आय.पी.मेस | लिपीक, १ दि.०२/०७/१९९३ प्र.क्र.१२७/ पोल-५अ, 
करीता पदे निर्माण | पोलीस २ दि.०१/०४/२०१७ 
करणेबाबत शिपाई, १ 
मेस १ 
मॅनेजर, 
मेस Wee, 
सहा. 
स्वयंपाकी, 
प्रमुख 
स्वयंपाकी, 
३ | पोलीस निरीक्षक पोलीस क्र.टिईएक्स-०३९६/सीआर- शि 
निरीक्षक १३/पोल-५अ, दि.२६/४/१९९७ 
अन्वये पो.प्र.केंद्र, खंडाळा 
करीता मंजूर पद क्र.ओपीओ- 
०२१५/प्र.क्र.२६२/पोल-३, 
दि.७/७/२०१७ अन्वये 
स्थानांतरीत 
एकूण | ao | 
“2044 — पोलीस-००३-शिक्षण व प्रशिक्षण-पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये” 


पृष्ठ १९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ 


शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.पोळीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ, दि. ३१/०१/२०१८ सोबतचे 


विवरणपत्र २ : प्राचार्य, पोळीस प्रशिक्षण विद्यालय, खंडाळा जि.पुणे 


मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी पदे यापुर्वी अस्थायी 
पदे निर्माण केल्याचा | रोबऱ्यी 
अ.क्र विषय ी शासन निर्णय क्रमांक व च 
पदनाम पदसंख्या दिनांक मिळाल्याचा 
दिनांक 
शासन निर्णय 
क्रमांक व दिनांक 
7. २ ३ scm 4 ६ 
ie | सहाय्यक स्वयंपाकी १ 
की भोजनालय सेवक q 
3 पोलीस निरीक्षक (Fara) १ 
४ राखीव पोलीस उपनिरीक्षक २ 
षु सशस्त्र सहायक फौजदार २ 
६ कनिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
9 पोलीस शिपाई १ आरसीटी- म.शा.गृह विभाग 
é प्रमुख स्वयंपाकी १ ०३९२/सीआर- शा.नि. 
९ | अस्थायी सहाय्यक स्वयंपाकी १ ११२/पोल-५अ, क्र.पोलीस- 
| 90 | पदांना माळी १ दि.२०/६/१९९२ १९१५/ 
Ea मुदतवाढ =| राखीव पोलीस उपनिरीक्षक 3 प्र.क्र.१२७/ पोल- 
१२ | देण्याबाबत | कार्यालय अधिक्षक q Ga, 
१३ सशस्त्र पोलीस हवालदार (निदेशक) १ दि.०१/०४/२०१७ 
१४ Waa WA हवालदार q 
१५ वरिष्ठ श्रेणी लिपिक 2 
१६ शिपाई (चपराशी) १ 
१७ कनिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
१८ आयुधिक शिपाई १ टिईएक्स- 
०५७६/२२४२/३९ 
दि.२/०६/१९९७ 
एकूण 23 


“२०५५ — पोलीस-००३-शिक्षण व प्रशिक्षण-पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये” 


पृष्ठ १९ पैकी ५ 


aR निर्णय क्रमांकः पोळीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ 


शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.पोलीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ, दि.३१/०१/२०१८ सोबतचे 


विवरणपत्र 3 :- प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, जालना 


मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी पदे यापुर्वी अस्थायी 
पदांना होवटची 
पदे निर्माण केल्याचा टि serene 
अ.क्र. विषय ह शासन निर्णय क्रमांक व 3 
पदनाम पदसंख्या त्त मिळाल्याचा 
दिनांक 
शासन निर्णय 
क्रमांक व दिनांक 
(eae २ ३ ie eee, षु ६ 
i राखीव Usha उपनिरीक्षक २ 
(सःडास्त्रो 
हि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक १ mange वि.शा.नि.क्र. 
(ल) टिईएक्स/०३०३/सीआर 
३ वैद्यकीय अधिकारी १ ही म.शा.गृह विभाग 
गोरल ७८६/पोल-५अ, 
४ परिचारीका १ शा.नि. 
५ | अस्थायी मिश्रक q दि.२३/०५/१९९४ क्र.पोळीस- 
६ | पदांना कक्ष सेवक (वार्डबॉय) १ १९१५/ 
७ । मुदतवाढ व्रणोपचारक (Sa) १ प्र.क्र.१२७/ पोल- 
८ । देण्याबाबत पोलीस निरीक्षक १ Got, 
९ राखीव पोलीस उपनिरीक्षक ४ क दि.०१/०४/२०१७ 
a मार म.शा.गृह वि.शा.नि.क्र. 
| 9° | ० कार्यालय अधिक्षक १ pure ग्र 
a ae /०३९६/सी 
णी १ Gara पोलीस हवालदार १ = 
-१३/पोल-५अ, 
4) दि.२६/०४/१९९७ 
१२ पोलीस शिपाई चाळक १ न 
१३ शिपाई (चपराशी) १ 
एकूण १७ 


“२०५५- पोलीस-००३-शिक्षण व प्रशिक्षण-पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये” 


पृष्ठ १९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ 


शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.पोलीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ, दि.३१/०१/२०१८ सोबतचे 


विवरणपत्र ४ :- प्राचार्य पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, अकोला 


मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी पदे यापुर्वी अस्थायी 
ंना होवटची 
पदे निर्माण केल्याचा pears 
अ.क्र विषय area निर्णय क्रमांक व 
पदनाम पदसंख्या व मिळाल्याचा शासन 
दिनांक ee 
निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
(८१४) २ ३ त्त षु & 
a पोलीस निरीक्षक २ व 
बी ल शा.नि.गृ.वि.क्र. 
२ राखीव पोलीस उपनिरीक्षक २ ne 
उततर ; 
3 पोलीस हवालदार (ITA) १ = 
०३९३/सीआर-५८६/ 
8 पोलीस शिपाई ल ce —_ 
अस्थायी दि.२६/०५/१९९४ क्र _ 
६ | पदांना कनिष्ठ तरणी लिपिक : _ क्र.पोलीस 
9 — पोलीस शिपाई (Gare) q ie owas 
८ aa पोलीस निरीक्षक २ a - 
९ याबाबत Sig पोलीस उपनिरीक्षक ४ 2 
a म.शा.गृह वि.शा.नि.क्र. | दि.०१/०४/२०१७ 
| 9° | ० कार्यालय अधिक्षक १ कत र तोनार 
४] 
११ | वरिष्ठ श्रेणी लिपिक १ S २२३६ 
ae a १३/पोल-५अ, 
१२ वरिष्ठ श्रेणी लिपिक २ ति 
१३ पोळीस शिपाई चालक १ । 
१४ शिपाई (चपराशी) १ 
एकूण २१ 


“२०५५ - पोलीस-००३-शिक्षण व प्रशिक्षण-पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये” 


पृष्ठ १९ पैकी ७ 


झासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ 


शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.पोळीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ, दि.३१/०१/२०१८ सोबतचे 


विवरणपत्र ५ :- प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्याळय,नागपूर 


मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी पदे यापुर्वी अस्थायी 
पदांना होवटची 
पदे निर्माण केल्याचा र te 
अ.क्र विषय ग शासन निर्णय क्रमांक व 3 
पदनाम पदसंख्या Sate मिळाल्याचा 
दिनांक 
शासन निर्णय 
क्रमांक व दिनांक 
शिश २ 3 [es] षु ६ 
Le | राखीव पोलीस निरीक्षक = : शा.नि.गृ.वि.क्र.टीईएक्स 
२ सहायक पोलीस उपनिरी! १ नार 
-०३९२/सीआर- 
ak, ७८६/पोल-५अ, 
३ पोलीस शिपाई १) दे.२३/०५/१९९३ म.शा.गृह विभाग 
४ चाळक पोलीस शिपाई १ शा.नि. 
५ | अस्थायी  । पोलीस निरीक्षक q क्र.पोलीस- 
६ । पदांना राखीव पोलीस उपनिरीक्षक १ १९१५/ 
७ | मुदतवाढ । कार्यालय अधिक्षक १ ।शा.नि.गृ.वि.क्र.टीईएक्स | प्र.क्र.१२७/ पोल- 
८ | देण्याबाबत | स.पो.हवा. निदेशक १ -०३९३/सीआर-१३/ ५अ, 
९ स.पो.हवा.(ला.पी.) ४ पोल-५अ, दि.०१/०४/२०१७ 
| 9° | वरिष्ठ श्रेणी लिपिक १ दि.२६/०४/१९९७ 
११ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
१२ चाळक पोलीस शिपाई १ 
१३ शिपाई (चपराशी) १ 
एकूण १७ 


“२०५५ - पोलीस-००३-शिक्षण व प्रशिक्षण-पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये” 


पृष्ठ १९ पैकी ८ 


झासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ 


शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.पोलीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ, दि.३१/०१/२०१८ सोबतचे 


विवरणपत्र ६ :- प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय,नानवीज दौंड 
मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी पदे यापुर्वी अस्थायी पदांना 
शेवटची मुदतवाढ 
पदे निर्माण केल्याचा शासन 3 
अ.क्र विषय पद ee ee मिळाल्याचा शासन 
पदनाम री निर्णय क्रमांक व दिनांक वित 
संख्या निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
al 2 3 (५८८४७ षु & 
1 १_| पोलीस निरीक्षक १ 
२ निशस्त्र पोलीस हवालदार ३ 
ware aes re शिपाई 
: — : २ | टिईएक्स-०३९०/सीआर- 
8 चाळक पोलीस शिपाई १ हा 
४२४/पोल-५अ, 
ष्‌ वरिष्ठ श्रेणी लिपिक १ etre 
द कनिष्ठ श्रेणी लिपिक ३ न 
9 प्रमुख स्वयंपाकी ३ 
८ सहाय्यक स्वयंपाकी 2 
९ भोजन सेवक ६ 
| ० सहायक पोलीस निरीक्षक १ क्र.पीएए-०३९१/सीआर- 
२७२/पोल-५अ 
दि.०४/११/९२ अन्वये पोलीस यांग 
दणी ee ae म.शा.गृह वि 
अत्यांत उपनिरीक्षक (नि) अ.क्र९ या त. आत 
ी पदाचे सहायक पोलीस | TEI ; शि 
पदांना निरीक्षाकमंध्ये रुपांतर १९१५/ प्र.क्र.१२७/ 
११ | १ | मुदतवाढ | कार्यालय अधिक्षक q । गृह विभाग, झासन निर्णय | पोल-५अ, 
१२ | देण्याबाबत | पोलीस निरीक्षक २ | क्र.टिईएक्स-०३९३/ सीआर- | दि.०१/०४/२०१७ 
१३ राखीव पोलीस उपनिरीक्षक 2 ७८६/पोल-५अ, 
दि.२२/०५/१९९४ 
१४ निडठासत्र पोलीस हवालदार २ 
१५ सशस्त्र पोलीस हवालदार (गाडी |g । क्र-टिईएक्स-०३९३/ सीआर- 
१६ सठास्त्र पोलीस शिपाई (गाड) ३ ६९६/पोल-तअ, 
a. sae cae दि.०४/०४/१९९६ अन्वये 
गै गणला व arg र कार्योत्तर मंजुरी व पदाचे 
T 
24-93. gah 
q¢ सठास्त्र पोलीस शिपाई (रायडर) q 
१९ पोलीस शिपाई (SAR) २ 
a पोलीस निरीक्षक २ | शा.नि.क्र.टिईएक्स-०३९६/ 
२१ राखीव पोलीस उपनिरीक्षक 8 सीआर-१३/पोल-५अ, 
२२ पोलीस हवालदार १ दि.२६/०४/१९९७ 


पृष्ठ १९ पैकी ९ 


झासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ 


मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी पदे यापुर्वी अस्थायी पदांना 
शेवटची मुदतवाढ 
पदे निर्माण केल्याचा शासन as 
अ.क्र. विषय पद see अ जेर मिळाल्याचा शासन 
पदनाम न निर्णय क्रमांक व दिनांक are 
संख्या निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
Ese 3 eae] ५ नि 
२३ कनिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
२४ शिपाई (चपराशी) १ 
एकूण ४७ 


“२०५५ - पोलीस-००३-शिक्षण व प्रशिक्षण-पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये” 


पृष्ठ १९ पैकी १० 


झासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ 


शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.पोलीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ, दि.३१/०१/२०१८ सोबतचे 


विवरणपत्र ७ :- प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, मरोळ, मुंबई 
मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी यापुर्वी अस्थायी 
पदे पदांना होवटची 
पदे निर्माण केल्याचा शासन निर्णय मुदतवाढ 
अ.क्र. विषय eee 
पद क्रमांक व दिनांक मिळाल्याचा 
पदनाम : 
संख्या शासन निर्णय 
क्रमांक व दिनांक 
(eae २ ३ [ey] 4 द 
१ सहायक पोलीस | ११ । गृह विभाग, क्र.एमआयएस/ 
उपनिरीक्षक ०३८१/२७०७६/पोल-३, दि.१४.५.१९८२ 
(पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांचेकडील क्र.रोमन-२५/६८२४/ 
आरईओजीएचसी, दि.१६/६/१९८२ 
२ राखीव पोलीस निरीक्षक ०२ 
३ सहायक पोलीस हवालदार ०१ |। गृह विभाग,  शा.नि.क्र.टीईएक्स/ aa 
8 वरिष्ठ श्रेणी लिपीक ०२ | ९३९६/सीआर-१३/पोल-५अ, ee 
S| orem कनिष्ठ श्रेणी लिपीक ०२ | दि.२६/०४/१९९७ ae 
अस्थायी as क्र.पोलीस- 
१... | “दाता त पोलीस शिपाई ०१ १९१५/ 
७__ मुदतवाढ | | Toe पोलीस शिपाई ik प्र.क्र.१२७/ पोल- 
¢ | देण्याबाबत कार्यालयीन शिपाई ०१ Gat, 
९ राखीव पोलीस उपनिरीक्षक | ०३ दि.०१/०४/२०१७ 
श्‌ राखीव पोलीस उपनिरीक्षक | ०३ | ye विभाग, शा.नि.कंपीएए/०३९१/ 
सीआर-२७२/पोल-५अ, दि.४.११.८१ 
(पोलीस महासंचालक म.राज्य, मुंबई 
यांचेकडील क्र.पोमसं/४/ ११/७/२०००, 
दि.०४/०७/२०००) 
ण कार्यालय अधीक्षक ०१ ।शा. नि., गृह विभाग, क्रमांक-टीईएक्स- 
०३९६/प्र.क्र.१३/पोल- 
५अ,दि.२६/०४/१९९७. 
एकूण ३० 


“२०५५ - पोलीस-००३-शिक्षण व प्रशिक्षण-पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये” 


पृष्ठ १९ पैकी ११ 


झासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ 


शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.पोलीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ, दि.३१/०१/२०१८ सोबतचे 


विवरणपत्र ८:- प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर 


मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी पदे यापुर्वी अस्थायी पदांना 
पदे निर्माण केल्याचा शासन 000100 
अ.क्र विषय पद ee ee मिळाल्याचा शासन 
पदनाम . निर्णय क्रमांक व दिनांक arene 
संख्या निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
ea 2 3 aa) 4 द 
ke पोलीस उप अधिक्षक १ = 
शा.नि., गृह विभाग क्रमांक 
२ पोलीस निरीक्षक २ 
आरसीटी -०३९२/ सीआर-७/ 
3 पोलीस उप निरीक्षक ६ 
पोल-५अ, दि.२२/०६/१९९२ 
8 पोलीस हवालदार (MSTA) ३ 
ष्‌ प्राचार्य १ 
नि पोलीस उप निरीक्षक (Aare) २ 
9 सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक & 
शि पोलीस हवालदार (STA) २५ 
९ पोलीस शिपाई (ATA) ९० 
| 9° | ० बिनतारी पोलीस उप निरीक्षक १ 
|. 99 भांडारपाल १ 
१२ लघुलेखक (उच्चश्रेणी) १ म.शा.गृह विभाग 
१३ | अस्थायी = | sya लिपीक q शा.नि. क्र.पोलीस- 
१४ | पदांना वरिष्ठ श्रेणी लिपीक २ १९१५/ प्र.क्र.१२७/ 
१6 | मुदतवाढ | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक 2 lan, गृह विभाग क्रमांक | पोल-५अ, 
१६ | देण्याबाबत | चपराझी २ | टीईएक्स-०३९५/  सीआर- | दि.०१/०४/२०१७ 
१७ कक्ष सेवक ३ २८५/पोल-५अ, 
१८ स्वच्छक q दि.१६/०८/१९९५ 
१९ चपराशी १ 
२० सुतार १ 
२१ प्रमुख स्वयंपाकी/आचारी २ 
२२ सहाय्यक स्वयंपाकी/आचारी ३ 
23 मेस नोकर 4 
२४ न्हावी २ 
२५ मोची १ 
२६ शिपी १ 
२७ स्वच्छक ४ 
२८ धोबी २ 


पृष्ठ १९ पैकी १२ 


झासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ 


मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी पदे यापुर्वी अस्थायी पदांना 
शेवटची मुदतवाढ 
पदे निर्माण केल्याचा शासन 3 
अ.क्र विषय पद नवीन मिळाल्याचा शासन 
पदनाम न निर्णय क्रमांक व दिनांक aoe 
संख्या निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
Ea २ ३ eS षु & 
२९ वाहन चालक c 
30 वैद्यकिय अधिकारी (वर्ग-२) १ 
३१ नर्स (परिचारिका) २ 
३२ कम्पांऊडर (मिश्रक) १ 
एकूण १८५ 


“२०५५ - पोलीस-००३-शिक्षण व प्रशिक्षण-पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये” 


पृष्ठ १९ पैकी १३ 


झासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ 


शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.पोलळीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ, दि.३१/०१/२०१८ सोबतचे 


मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी पदे यापुर्वी अस्थायी पदांना 
पदे निर्माण केल्याचा शासन व ताट 
अ.क्र विषय : Se ee मिळाल्याचा शासन 
पदनाम पद संख्या | निर्णय व महतीच 
निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 

[eal 2 3 पिंड जा. 4 द 

अ) राजपत्रित अधिकारी 
शिडी अस्थायी प्राचार्य (पोलीस अधिक्षक) १ 
2 | पदांना उप प्राचार्य (पोलीस q 

मुदतवाढ उपअधिक्षक) 

3 | देण्याबाबत | पोलीस निरीक्षक ४ 
8 वैद्यकीय अधिकारी १ 

एकूण a a 

ब) अराजपत्रित अधिकारी 
शिश राखीव पोलीस उप निरीक्षक १० 
२ सहा.पोलीस उप निरीक्षक षु 
3 पोलीस हवालदार ७ 

(कवायतनिदेशक) an 
8 पोलीस शिपाई ८ क्र.टिईएक्स, म.शा.गृहे 
y प्रमुख लिपिक q aan शा.नि. क्र.पोलीस- 
; लघुळलक ०1 सीआर-५७/ १९१५/ प्र.क्र.१२७/ 
9 विरष्ठ श्रेणी लिपिक २ पोल-५अ, पोल-५अ, 
C कनिष्ठ श्रेणी लिपिक 2 दि.०५/०९/१९९४ दि.०१/०४/२०१७ 
९ परिचारीका १ 
| 9° | मिश्रक १ 

एकूण ३८ 

क) अराजपत्रित अधिकारी, वर्ग-४ कर्मचारी 

1 १_| कार्यालयीन शिपाई १ 
२ मुख्य आचारी q 
3 सहा. आचारी २ 
8 भोजनालय सेवक २ 
4 शिपी १ 
६ मोची १ 
७ धोबी १ 
& माळी १ 


पृष्ठ १९ पैकी १४ 


झासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ 


मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी पदे यापुर्वी अस्थायी पदांना 
शेवटची मुदतवाढ 
पदे निर्माण केल्याचा शासन 3 
अ.क्र विषय ी aes ह मिळाल्याचा शासन 
पदनाम पद संख्या | निर्णय क्रमांक व दिनांक य 
निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
(aa) 2 3 = | 4 & 
९ कक्षसेवक १ 
| 9° | सफाईंगार १ 
ae | वण्रोपचारक १ 
एकूण 3 
एकूणपदेअ>ब- क KC 


“ २०५५-पोलीस-१०९- जिल्हा पोलीस-१०९ [००] [09] जिल्हा पोलीस दल ” 


पृष्ठ १९ पैकी १५ 


झासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ 


शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.पोलीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ, दि.३१/०१/२०१८ सोबतचे 


विवरणपत्र १० :- पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, बाभळगाव,लातूर 


मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी पदे यापुर्वी अस्थायी पदांना 
पदे निर्माण केल्याचा शेवटची मुदतवाढ 
अ.क्र. विषय पद शासन निर्णय क्रमांक व मिळाल्याचा शासन 
ae संख्या दिनांक निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
ea) २ ३ तरच षु & 
1 १_| उपप्राचार्य १ 
२ पोलीस अभियोक्ता १२ 
3 पोलीस निरीक्षक 4 
8 राखीव पोलीस निरीक्षक १ 
ष्‌ पोलीस उपनिरीक्षक षु 
नि राखीव पोलीस उपनिरीक्षक ७ 
७ सहा.पोलळीस उपनिरीक्षक २ 
(प्रशिक्षक) 
८ सहा.पोलीस उपनिरीक्षक षु 
९ पोलीस हवालदार (प्रशिक्षक) २५ 
| 9° | पोलीस हवालदार ३ 
११ गात पता ; म.शा.गृह विभाग 
92 | अस्थायी ।आयुधिक पोलीस हवालदार १_ | शा.नि.क्र.टिईएक्स ofan. क्र.पोलीस- 
१३ | पदांना आयुधिक पोलीस शिपाई २ ।/३२०००/सीआर- १९१५/ प्र.क्र.१२७/ 
१४ | मुदतवाढ | पोलीस शिपाई चालक & | ४८८/पोल-५अ, पोल-५अ, 
१५ | देण्याबाबत | पोलीस शिपाइ १२ | दि.२८/११/२००५ दि.०१/०४/२०१७ 
१६ कार्यालय अधिक्षक १ 
१७ प्रमुख लिपीक १ 
१८ उच्च श्रेणी लघुलेखक १ 
१९ वरिष्ठ श्रेणी लिपीक षु 
२० कनिष्ठ श्रेणी लिपीक & 
24 वैद्यकीय अधिकारी १ 
२२ परिचारीका १ 
२३ मिश्रक १ 
२४ कक्ष सेवक q 
२५ ara q 
२६ सफाईंगार १० 
२७ प्रमुख स्वयंपाकी ७ 


पृष्ठ १९ पैकी १६ 


झासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ 


मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी पदे यापुर्वी अस्थायी पदांना 
पदे निर्माण केल्याचा शेवटची मुदतवाढ 
अ.क्र विषय पद | शासन निर्णय क्रमांक व | मिळाल्याचा शासन 
पदनाम त aes 
संख्या दिनांक निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
(am) 2 3 xs षु ६ 
२८ सहाय्यक स्वयंपाकी १३ 
२९ भोजनालय सेवक १६ 
३० कार्यालयीन शिपाई ३ 
3१ माळी २ 
३२ शिपी ३ 
२ मोची 3 
एकूण १८५ 


“२०५५ - पोलीस-००३-शिक्षण व प्रशिक्षण-पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये” 


पृष्ठ १९ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ 


शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.पोलीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ, दि.३१/०१/२०१८ सोबतचे 


विवरणपत्र ११ :- आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग 
मुदतवाढ शेवट 
पूर्वीची अस्थायी पदांची अपेक्षित ची मुदतवाढ 
अ.क्र. पदनाम | संख्या व पदे निर्माण केल्याचा कमी केलेली पदे असलेल्या मिळाल्याचा 
शा.नि.गृ.वि.क्र. व दिनांक अस्थायी पदांची | शासन निर्णय 
संख्या 

aa 2 3 का व्या षु ६ ema ७३:४५ ८ 

३४८ “ शासन निर्णय णो शासन निर्णय 
अस्थायी पदे 

(पोल-५३) 

अतिरिक्‍त २ क्र.रापोसे- 2 एसआयडी- 

१ | उपआयुक्त ०५/२००१/ प्रक्र- ३२००१/ 
१६२/पोल-१, प्रक्र.३३१/ पोल- 
दि.०६/०१/२००६ व 431, 
क्र.पोमसं/२६ब/४७/ दि.०२/०६/२००७ 
पोलीस दलाची 
पुनर्रचना/ 'पोउअ/७/ म.शा.गृह 
ल, विभाग anf. 
दि.१९/०१/२००६ चे क्र'पोलीस- 
वाटप 

सहाय्यक ४२ — क्र.एमआय ६ काळ शि ता ३६ he 
spear we es प्र.क्र.१२७/ 

२ | आयुक्त द (अ.स्था.) र 
०१८०/२२/पोल-५अ पोल-५अ, 
दि.२७/११/१९८१ दि.०१/०४/२० 

वरिष्ठ ६७ शग emer १७ गि ह Go १७ 

3 गुप्तवार्ता (अ.स्था) 

अधिकारी 

गुप्तवार्ता 4d शिंग त... a a een ष्ट 
४ । अधिकारी 

सहाय्यक १७९ mao शि चाल १० a | ae १६९ 
५ | गुप्तवार्ता (अ.स्था) 

अधिकारी 

३४८ ३५ ३१३ 

नवनिर्मित 

पदाची 

संख्या-१३६ 


पृष्ठ १९ पैकी १८ 


झासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-१९१५/प्र.क्र.१२७/पोल-५अ 


मुदतवाढ शेवट 
पूर्वीची अस्थायी पदांची अपेक्षित ची मुदतवाढ 
अ.क्र. पदनाम संख्या व पदे निर्माण केल्याचा कमी केलेली पदे असलेल्या मिळाल्याचा 
शा.नि.गृ.वि.क्र. व दिनांक अस्थायी पदांची | शासन निर्णय 
संख्या 
eal २ ३ १४७८० २ षु ६ [oF] ८ 
उप आयुक्‍त q एसआयडी Tast- 3209/ णं वि q 
q प्रक्र-३३१/पोल-५अ, 
दि.०२/०६/२००७ म.शा.गृह 
मुख्य ८३ a कका — वि ८३ विभाग arf. 
२ गुप्तवार्ता क्र.पोलीस- 
वाता शिंका > शिका २४ es 
अधिकारी प्र.क्र.१२७/ 
३ | अधिकारी व का 
सहाय्यक शशि शि वि २० हा. 
४ | गुप्तवार्ता दि.०१/०४/२० 
अधिकारी १७ 
पोलीस वि शि वि ०८ 
५ | शिपाई 
चालक 
एकूण १३६ १३६ 


“२०५५- पोलीस - 909 गुन्हा अन्वेषण व दक्षता-(००) (०४) गुप्तवार्ता विभाग” 


व 


“२०५५-पोलीस-००१ संचालन व प्रशासन (००) (०१) पोलीस निरीक्षणालय” 


पृष्ठ १९ पैकी १९ 


